केंद्र शासनाला पद्य पुरस्कार 
२०२३ करिता नावे सुचविण्यासाठी 


शिफारस समितीची स्थापना. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग (राजशिष्टाचार) 
शासन निर्णय क्रमांक- पद्य १०२२/ प्र.क्र.६१/३१(ब) 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक- ०६ सप्टेंबर, २०२२ 
शासन निर्णय- 


वेगवेगळ्या क्षेत्रात अत्युत्कृष्ट कामगिरी बजावलेल्या मान्यवरांची पद्य पुरस्कारांसाठी शिफारस 
करण्याचे केंद्र शासनाने राज्य शासनाला निर्देश दिले आहेत. २६ जानेवारी, २०२३ रोजी घोषित होणा-या पद्म 
पुरस्कारांसाठी मान्यवरांच्या नावाची शिफारस केंद्र शासनाकडे करण्याकरिता खालील प्रमाणे समिती गठीत 
करण्यात येत आहे- 


अ.क्र | मा.मंत्री महोदयांचे नाव खाते समिती मधील पद 

ie | श्री. सुधीर मुनगंटीवार मा.मंत्री, सांस्कृतिक कार्य अध्यक्ष 

२ त्री. चंद्रकांत पाटील मा.मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण. सदस्य 

३ श्री. गिरीश महाजन मा. मंत्री, वैद्यकीय शिक्षण व क्रिडा व युवक कल्याण सदस्य 

४ श्री. उदय सामंत मा.मंत्री, उद्योग सदस्य 

५. श्री. दीपक केसरकर मा. मंत्री, शाळेय शिक्षण व मराठी भाषा सदस्य 
श्री.दादा भुसे मा. मंत्री, बंदरे व खनिकर्म सदस्य 

७  ।प्रधान सचिव व मुख्य राजशिष्टाचार | सामान्य प्रशासन विभाग (राजशिष्टाचार) सदस्य सचिव 
अधिकारी 


२. ही समिती शासनाकडे विविध माध्यमातून प्राप्त प्रस्तावांची छाननी करुन केंद्र शासनाकडे 
पाठविण्यासाठी योग्य मान्यवरांच्या नावांची शिफारस राज्य शासनास करील 


३. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक २०२२०९०६१५४४५४६१०७ असा आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


प्रत :- 
१. मा.मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


KRANTI 


BHIMRAO PATIL = 


EI 
E5AF6387779BF67DE75ED5B49, cn=KRANTI BHIMRAO PATIL 


Digitally signed by KRANTI BHIMRAO PATIL 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL. 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, postalCod 

t= Mi 


bdf2956da62b4fc2f658725d7587906d3cfBeb3117ad 


)2F9DB5284F5615042877F6E8343E70BF26CFF, 
E9A9967B63A896631 DCC4A6E70FFO378 


(क्रांती भी. पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


२. मा.मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


३. मा.राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
४. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
५. प्रधान सचिव, सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः पद्य 9022/ प्र.क्र.६१/३१(ब) 


६. प्रधान सचिव पर्यटन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

७. प्रधान सचिव, मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८. प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधान मंडळ, विधान भवन मुंबई(पत्राने) 

९. सर्व विभागीय आयुक्त, 

१०. आयुक्त, क्रिडा व युवक कल्याण, पुणे 

११. सर्व जिल्हाधिकारी 

१२. संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई 

१३. मा. सभापती विधान परिषद / मा. अध्यक्ष, विधानसभा यांचे सचिव, विधानभवन, मुंबई 
१४. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा / विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई 
१५. सर्व संबंधित मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

१६. प्रोथोनोटरी अँड सिनिअर मास्टर, उच्च न्यायालय, मुंबई (पत्राने) 

१७. प्रबंधक, उच्च न्यायालय, अपिलेट साईट, मुंबई 

१८. संचालक (Fa), माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

१९. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


